ग्रामीण भागातील विविध योजनेअंतर्गत 
होणा-या विकास कामांच्या सुसूत्रतेबाबत 
उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.२२२/बांध-३ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: २५ जुले, २०२३ 


वाचा:- समक्रमांकाचा दि.०७ जुले, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 


शासन निर्णय:- 


राज्याच्या ग्रामीण भागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणून विकास 


कामांची प्रभावी अंमळबजावणी होण्याच्या दृष्टीने शासनास शिफारशी करण्यासाठी संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती 


गठित करण्यात आली आहे. 


२. आता सदर समितीवर श्री. आनंद भंडारी, राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य 


अभियान, पुणे यांची विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२३०७२५१२१०२३५२३७२० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KALU GONYA 
VALVI 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.२२२/बांध-३ 


) मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 

) मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय 

) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC AN 


o~ 


4 


an 


विभागीय आयुक्त, महसुळ विभाग (सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सवी 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
९) श्री. आनंद भंडारी, राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, पुणे 
१०) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 
११) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१२) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (सवी 
) 
) 


S 


१३)ग्रामविकास विभागातील सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी 
१४) निवडनस्ती (बांध-०३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


